वाचा - 


कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍्तालयांतर्गत 
अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक 
२९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.१६९/१५-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

तारीख:- ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२०८/प्रक्र.9२/१५-अे, दि. २२/०५/२००९. 

कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्रक्र.४४/१५-अ, दि.२७/०२/२०२३. 

कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांक: आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४४/१५-अ, दि.३१/०३/२०२३. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि.३१/०८/२०२३. 
वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि.०६/०९/२०२३. 
कृषि आयुक्तालयाने पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०१३६-१४५-१५४/प्रक्र.१/२३-२४/ 


आस्था-५ (निप/०१८ R, दि.२३/०८/२०२३. 


शासन निर्णय- 


सन २०२३-२४ मध्ये कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍तालयांतर्गत अस्थायी पदे दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. आता, संदर्भ क्र.५ अन्वये अस्थायी 
पदे सन २०२३-२४ मध्ये दि.०१/०९/२०२३ पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत कृषि 
आयुक्‍तालयाद्दारे विनंती करण्यात आली आहे. अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील 
योजनांतर्गत, स्तंभ क्र.४ मधील १३९४६ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
शासननिर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समन्वय समितीची मान्यता घेण्याच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. योजना/लेखाशीर्ष स्थायी | सन २०२२-२३ मध्ये | एकूण 
पदे चाळू ठेवावयाची | मंजूर पदे 
अस्थायी पदे 
al २ ३ PB ष्‌ 
| ी २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन ५८०० ३६८० ९४८० 
(००)(०१ कृषि आयुक्तालय (२४०१ ०१३६) 
२. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन : 
(००(०२) विभागीय व जिल्हा कृषि ie 003 १५०४५ 
कार्यालये (२४०१ ०१४५) 
३. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन 
(00)(02) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१ 9३ ५६३ ६४२ 
०१५४) 
(४. | एकूण ११२२१ १३९४६ २५१६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.१६९/१५-ओ 


२. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी विभागातील 
उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ येथील योजनांतर्गत स्तंभ क्र. ४ मधील मान्यता देण्यात येत असलेल्या 
१३९४६ अस्थायी पदांचा सविस्तर तपशिळ या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 


३. या पदांसाठी येणारा खर्च उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची दाखवण्यात यावा व सन २०२३-२४ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ व वित्त 
विभागाचे दि.०६/०९/२०२३ चे शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१६४३१९४७०१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
A 2.5.4.20=36b6075 1d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35 


a79c1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, 


SAKHARKAR Scere 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य 


५. आयुक्‍त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल, महाराष्ष्ट % (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. सर्व संचालक 

८. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१०. Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. सर्व उप कोषागार अधिकारी 

१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय ( विसु-१/व्यय-१) 

१४. कक्ष अधिकारी-१६ ए, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती/१५-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. आकृवि-२२२३/प्र.क्र.१६९/१५-अ, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 
प्रपत्र-अ 
२४०१ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) कृषि आयुक्तालय (२४०१०१३६) 


पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेड पे एकुण मंजूर पदे आयुक्‍्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर 


RR 


उपविभाग/तालुका 


- 


g 


7 7 7 ~lL ~T x~ 
ox ox = ox = ox 
m im in m 

न न ° न 

ठ ° नी ठ 

aw aw aw) ow 

0 0 al ८? 

we > nl] w 

° ° न ° 

° 5 5 ठ 


संचालक ३७४००-६७००० 
कृषि सह संचालक १५६००-३९१०० 
कृ.स.सं (आस्था) १५६००-३९१०० 
मुख्य गुणनियंत्रण आध. १५६००-३९१०० 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी १५६००-३९१०० 


प्रमुख सोने. मुल्यमापन खा 
g 
Rg 
द 
८ 
० 
र 


वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


[सहसंचालक (कृषि विभागाच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र राज्य 
आर्थिक व सांख्यिकी सेवा संवर्गातील सहसंचालक पदनामाचे १ 
[पद कृषि आयुक्तालय, पुणे येथे निर्माण केलेले आहे.) 


द 


कृषि उप संचालक (विवे) 


श 

१२| कृषि उप संचालक/उप विभागीय कृषि |१५६००-३९१०० 
अधिकारी 

g 

g 


सांख्यिक ६००-३९१०० 
प्रशासन अधिकारी 
सहाय्यक संचालक (लेखा) 
लेखा अधिकारी 

१ 


a 

cw 
न 
० 


aw 
x 

I 
° 
° 


7 
ox 
m 
न 
° 
aw 
a 
we 
° 
° 


द 


a 
a 
न 
न 
aw 
x 
(२ 
° 
5 


तंत्र अधिकारी/ तालुका BIT अधिकारी |९३००-३४८०० 


P| सांख्यिको (वर्ग-२) 
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 
कृषि अंभयता 

स्वीय सहाय्यक 

२२| लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 
33] लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


९३००-३४८०० 


ल हिर टा काटा 
wl] wl wl] w 
न न न न 
० ° ° ० 
wp wl wl w 
x x x x 
QP aft "| 
° ° ° ° 
नी नी 5 ठ 


९३००-३४८०० 


४| लघुटंकलेखक 


कृषि अधिकारी 


3 

प 

६| कृषि पर्यवेक्षक 
° 
3 

4 


om 
w 
° 
ठ 
wa 
° 
A 
° 
ठ 


al टत कट 
ह wy ow 
न न न 
० ° नी 
wl wy ow 
x x x 
QP apa 
° ° ° 
नी नी नी 


ग 


कृषि सहाय्यक एर००-२०२०० 


Et 
२ 
२ 
सहाय्यक अधिक्षक 
वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक 
आरेखक ८२९००२०२०० 


२००-२०२०० 


7 
a 
टॅ 
9 
a 
x 
(3 
० 
8 


९३००-३४८०० 


| | 
) 


wa 
० 

a 
° 
° 


= 
w® 
° 
° 


om 
w 
° 
नी 
a 
० 
A 
° 
ठ 


a 
ow 
न 
० 
aw 
x 
(१ 
० 
नी 


= 


om 

w 
° 
न 


Aa 
० 

A 
° 
ठ 


ia 


क्र 

सहाय्यक ग्रंथपाल एर००्र०र०० 
यांत्रिक 

वाहन चालक 

लत 

शिपाई 

माळी/रोपमळा मदतनिस 


= = 
wl 50 
° ° 
° ° 
al 2 
० ० 
Al “5 
ठ ° 
° ° 


x x 
4 भट 
भट 4 
° ° 
cS cS 
«x «x 
«x «x 
° ° 


२००-२०२०० 


| | 


प्रपत्न-ब 


२४०१९ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१०१४५) 
वेतनश्रेणी 


एकुण मंजूर पदे आयुक्‍्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर 
wfLw«feat-~[-[-[-|-]- || «| 
शा CO 


कृषि सहाय्यक २००-२०२०० ३७९६ ६८२४ १०६२० ३७९६ EERO १०६२० 
२४०० \9 
वर्षानंतर २८०० 
4200-20200 २००० 
अनुरेखक २००-२०२०० २४०० 
शिपाई ४४४०-७४४० १३०० दिक 


ल्ला Ts 


प्रपत्र-क 
२४०९ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०३) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१०१५४) 


वेतनश्रेणी एकुण मंजूर पदे विभागीय व जिल्हा स्तर 


कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) लेखाशिर्ष (२४०१ |९३००-३४८०० 
०१६३) मधील समाविष्ठ 

'४ [कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) लेखाशिर्ष (२४०१ |॥९२३००-३४८०१ 
२४४२) मधील समाविष्ठ 


६| मोहिम अधिकारी(जि.प.) 
=r 


शासन निर्णय क्र.कृषिआ-१४२१/प्र.क्र.२५८/१६-अ, दि.२३/१२/२०२२ अन्वये जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) यांना राज्य शासनाच्या सेवेत कृषि अधिकारी 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) या पदावर समावेशन करण्यात आलेले आहे. सन २०२३-२४ पासून त्यांचे वेतन व भत्ते लेखाशिर्ष २४०१ ०१५४ मधून काढण्याबाबत शासन निर्णयानुसार 
मान्यता देण्यात आलेली असल्याने मंजूर पदांमध्ये वाढ झालेली आहे. 


aa 
ey 


